परिवहन विभागातील निर्ळेखित वाहनांच्या 
बदली नवीन वाहन खरेदी करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२१६/प्र.क्र.१३४/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १४ मार्च, २०१६ 


वाचा : 


परिवहन आयुक्‍त यांचे पत्र क्र. कावाआ/०१०९/नस्ती क्र.१/का.१०/जा.क्र.१८४९, 


दि.१५.०२.२०१६,दि.०१.०३.२०१६ व दि.०३.०३.२०१६ ची पत्रं. 


शासन निर्णय : 


परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाने संदर्भाधीन wad सादर केलेल्या ofa 


वाहनांच्या बदली नवीन वाहन खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास अनुसरुन परिवहन कार्यालयासाठी १ 


वाहन खरेदी करण्यास रु.८,००,०००/- (रुपये आठ लक्ष फक्त) इतक्या रकमेस शासनाची मंजूरी 


देण्यात येत आहे. 
२. यासाठी येणारा खर्च सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षामध्ये "मागणी क्र. बी-३, २०४१, 


वाहनावरील कर, (००)(००१) संचालन व प्रशासन (०१) (०१) परिवहन आयुक्‍त आस्थापना योजनेत्तर 


दत्तमत (२०४१ ००१८) ५१ मोटार वाहन या लेखा शिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून 


भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२१६/प्र.क्र.१३४/परि-४ 


३. सदर आदेशा, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक.८५/व्यय-८, दि.०८ 


मार्च,२०१६ व अनौपचारीक संदर्भ क्र.१४८/१६/विनियम, दि.०८ मार्च,२०१६ अन्वये दिलेल्या सहमतीने 


तसेच राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३१४१२०६२६६४२९ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ns Digitally signed by Vijay 
V | | ay Madhukar Lite 
DN: CN = Vijay Madhukar Lite, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
M ad h U kar Government Of Maharashtra, 
OU = Desk Officer 
Date: 2016.03.14 15:54:39 


Lite +05'30' 


(विजय लिटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपाल, यांचे खाजगी सचिव 

मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

मा.प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहायक 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/ (लेखा वअनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १, मुंबई 

६. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन / लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
qo. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग. 
११. निवडनस्ती, परि-४ 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


